सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षक सेवा (गट-अ) या पदावरील 
पदस्थापनेच्या ठिकाणातील बदलाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बदली-२०१७/प्र.क्र.(२३६/१७)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१७. 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/११९/१३, 
दि.०५.०८.२०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. उवतंशि/तांशि-१/३३/१३/ 
११९/१३/भाग-३, दि. १४.०९.२०१७ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १६ उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आळी आहे. सदर 
नियुक्तीप्राप्त उमेदवारांपैकी खालील विवरणपत्रातील स्तंभ-२ मध्ये नमूद उमेदवाराच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणात अंशत: बदल करण्यात येत असून सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण स्तंभ-६ मध्ये दर्शविल्यानुसार 
राहील. 


संदर्भीय उमेदवाराचे वर्गवारी | आयोगाने । पूर्वीचे पदस्थापनेचे सुधारीत पदस्थापनेचे 
शासन नांव/ गुणवत्ता क्र. शिफारस ठिकाण ठिकाण 
निर्णयातील केलेला 
अ.क्र प्रवर्ग 
foo 4 2 3 1.30. | 4 & 
2 श्री. आठवले विजय | अ.जा. खुला | शासकोय अभियांत्रिकी शासकीय अभियांत्रिकी 
माणिकराव/०२ महाविद्यालय, जळगाव | महाविद्यालय, नागपूर 


२. श्री. आठवले यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत रूजू व्हावे व त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. श्री. आठवले यांना उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१७/प्र.क्र.(२३६/१७)/तांशि-१ 


8, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१२१११२५९३९२००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=Governmen 
And Technical Education Department, 

a aa e e r postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfobd2 
0c865128a018421¢354bddc5, 


serialNumber=6ee64cf9b42881 125¢3715a5db341b5827 
a X mM a n h e re €5743c728bc85f04bb7 1ff8fc1 54d6, cn=Sameer Laxman 

Dhere 

Date: 2017.12.11 13:04:37 +05'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
डॉ. आठवले विजय माणिकराव, विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ (नोंदणीकृत देय डाकेने) 


Wa:- 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक / नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव / नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार आधिकारी, जळगाव /नागपूर, 

अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती-तांशि-१. 


८2 > ७& &£ -<£ & ww mo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


